मुंबईच्या सुरक्षिततेबाबत 'मिडीया कॅम्पेन 
सिटीझन अवेअरनेस प्रोग्रॅम' राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टीईआर ०८१३/प्र.क्र.३६९/विश्ा १ (ब) 


जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ 


दिनांक :- ०४ सप्टेंबर, 2093. 


वाचा :- पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.८२५/सीपी/२०१३, दि.०८.०८.२०१३ 


प्रस्तावना :- 


दहशतवादी संघटना तसेच समाजविघातक प्रवृत्तींकडून दहशतवाद पसरविण्यात येत 
असल्याने समाजात सतर्कता आणणे आवश्यक आहे. विशेषतः मुंबई शहराच्या सुरक्षिततेबाबत 
दहशतवादविरोधी जनजागृती वाढविण्यासाठी सुरक्षेसंबंधी सामाजिक जागृती निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. यासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 
मुंबई शहराच्या सुरक्षेबाबत जनतेत दहडतवादविरोधी जागृती वाढविण्यासाठी मिडिया कॅम्पेन 


सिटीझन अवेअरनेस प्रोग्रॅम ( Media Campaign Citizen Awareness Programme ) 
आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या माध्यमातून राबविण्यात यावा. सुरक्षा व्यवस्थेबाबत सामाजिक जागृती 
निर्माण करण्यासाठी सर्व ( Media) साधनांचा वापर करण्यात येईल. सदर योजना प्रथमतः सन २०१४ 
व २०१५ मध्ये राबविण्यात येईल. त्यासाठी प्रतिवर्षी रु.१.५० कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे. सदर खर्च 
पूर्णतः आय.सी.आय.सी.आय. बँकेद्वारे पुरस्कृत करण्यात येणार आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी 
पुढील अटींच्या अधिन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर योजनेची अंमलबजावणी पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई हे करतील. तसेच यावर संपूर्ण 
नियंत्रण पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे राहील. 


(कृ.मा.प.) 


शासन परिपत्रक क्रमांक : टीईआर ०८१३/प्र.क्र.३६९/विझा १ (बो 


र) 


4) 


सदर योजनेंतर्गत आय.सी.आय.सी.आय. बँकेद्वारे प्रतिवर्षी 6.9.40 कोटी इतका निधी 
पुरस्कृत करण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित असल्यास त्याबाबत राज्य 
शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही अथवा प्रतिपूर्ती केळी जाणार नाही. 
आय.सी.आय.सी.आय. बँकेकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी करावी व केलेल्या 
खर्चाचा तपशिल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 

सदर योजना राबविण्यासाठी आय.सी.आय.सी.आय. बँकेस अथवा पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई यांना कोणत्याही मार्गाने निधी प्राप्त करुन घेता येणार नाही. तसेच सदर 
योजनेच्या माध्यमातून आय.सी.आय.सी.आय. बँकेस कोणताही आर्थिक लाभ मिळविता 
येणार नाही. 

सदर योजना राबविताना वित्तीय नियमावलीचा काटेकोरपणे अवलंब केला जाईल याची 
दक्षता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी घ्यावी. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०९०४२२२८२५१७२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीनेसाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


J Digitally signed by Jayant 
Baliram Bhoir 
ayant DN: CN = Jayant Baliram Bhoir, 
i C = IN, S = MAHARASHTRA, 0 
Baliram = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Bhoir Date: 2013.09.05 13:19:03 


+05'30" 


(जयंत भोईर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

मा.मंत्री / राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग. 

सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई 

आय.सी.आय.सी. बँक, आय.सी.आय.सी.आय. बँक टॉवर्स, वांद्रे, मुंबई (पोळीस आयुक्‍त, 
बृहन्मुंबई यांचेमार्फत) 

निवडनस्ती (वि.शा. १ ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


